प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे, ठाणे व रत्नागिरी 
येथे सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसविण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-२०२१/प्र.क्र.२०/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : २९ एप्रिळ , २०२१ 


वाचा :- 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/प्र.क्र.२०/आरोग्य ३अ, 
दिनांक २७ जानेवारी, २०२१ 

२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/सीसीटीव्ही/प्रश्ञा.मंजुरी/टे-२ 
/माआ /५५५६-६३/२०२१, दिनांक १२ एप्रिल, २०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा क्रमांक १ येथील शासन निर्णयामधील अटी व शर्ती मधील "७. सदर खरेदी 


राज्यस्तरावरुन ई-निविदा प्रक्रीया राबवून करण्यात यावी या ऐवजी सदर खरेदी प्रादेशिक मनोरुग्णालय 
स्तरावर ई-निविदा प्रक्रीया राबवून करण्यात यावी" असे वाचण्यात यावे. 

२. उपरोक्त खरेदीकरीता होणारा खर्च वाचा क्रमांक १ येथील शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या 
लेखाशिर्षा अंतर्गत सन २०२१-२०२२ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१७५५२९१६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Sanjeev 


Sanjeev Harishchandra Dhutri 
Harishchandra Dhuri eos ae "0१2२ (210:06 
aaah ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रश्ामा-२०२१/प्र.क्र.२०/आरोग्य ३अ 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य संस्थामार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम, आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे / ठाणे /कोल्हापूर मंडळ. 
वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे/ठाणे/रत्नागिरी. 

७. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


